सन २०१९-२० या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी 
तरतूद (दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 

मागणी क्रमांक व्ही-२, 

“3३४५६-नागरी पुरवठा ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-आसुअं/प्रत्यर्पि-२२१९/(प्र.क्र.१३२/१९)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१३,मार्च २०२० 


शासन निर्णय :- 
सन २०१९-२० सहकार,पणन व वदस्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाळील मागणी क्रमांक व्ही-२ 

“3४५६- नागरी पुरवठा ” या लेखाश्ीर्षाखाली कार्यक्रमांतर्गत रु.१,८४,०००/- (अक्षरी रुपये एक लाख 
चौ-याएऐंशी हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 

२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विंनती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ 
मध्ये प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विशोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००६१२११३८४६३१०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SEEMA BABAN (1.00. 


JADHAV यती 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. उप सचिव (२४स)/अवर सचिव (२४स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. कार्यासन अधिकारी (१६स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


विवरणपत्र -2 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअ/प्रत्यपि-२२९९/(प्र.क्र.१३२/९९)/१९७स दि.१३.३.२०२० चे सहपत्र 
सन २०१९-२० या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (सर्मापित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक -व्ही-२,३४'५६-नागरी पुरवठा (बचत)(-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत ) योजना 


'सन २०१९-२० चे अर्थसंकल्पिय (बचत) 
अंदाज किंवा प्ररू करावयाची रक्‍कम 


१९५-ग्रामोण क्षेत्रातील प्राहक सहकारी संस्थांना मुळ तरतृद 
सहाय्य,(०२) (०८) (२४५६ ०११२) 


3 a क्या 
१९६-नागरी क्षेत्रातील ग्राहक सहकारी संस्थांना 


(रुपये हजारात) 


कणव 000 
ज्या a 2 a } 


